महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक:-गौखनि-३८/०८२०/प्र.क्र.८८/ख-१ 
महसूल व वन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०७ फेब्रुवारी, २०२४ 


विषय:- गौण खनिज- कोल्हापूर 
सन २०१६-२०१७ या वर्षाकरिता मौजे कनवाड, वाळूगट क्र.८१, ता.शिरोळ, 
जि.कोल्हापूर या वाळूगटातून उत्खनन न करता आलेल्या वाळूची 
प्रमाणशीर रक्‍कम परत करणेबाबत. 
श्री.वर्धमान जयपाल अवधूत, जि.कोल्हापूर 


शासन ज्ञापन -: 

जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांना त्यांचे पत्र क्र.कार्या/€&८अ/आरआर/१२०९/२०१९, 
दि.३१/०७/२०१९ व कार्या/६ अ/आरआर/१३३८/२०२१, दि.१५/११/२०२१ रोजीच्या उपरोक्‍त 
विषयावरील पत्रास अनुलक्षून असे कळविण्यात येते की, सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता दिनांक 
८/१२/२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या वाळूगटांच्या लिलावामध्ये मौजे कनवाड, ता.शिरोळ येथील 
वाळूगट क्र.८१ अ,ब व क मधून एकुण १७६७ ब्रास वाळूसाठ्याकरीता श्री.वर्धमान जयपाल अवधूत 
यांना रुपये ६६,५३,६२०/- एवढ्या सर्वोच्च बोलीस मंजूर करण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी, 
कोल्हापूर यांनी दि.४/३/२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये वाळूगट मंजूर केला. तसेच लिलावधारकास 
दि.६/३/२०१७ रोजी वाळूगटाचा प्रत्यक्ष ताबा देण्यात आला. 


०२. तथापि, मा.राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नवी दिल्ली यांचे दि.१९/४/२०१७ रोजीच्या 
आदेशानुसार दि.२१/०४/२०१७ रोजीच्या शासन पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार नदीपात्रातील 
वाळू/रेती गटातून WAR पंपाद्वारे होणारे वाळू उत्खनन बंद करण्यात आले. त्यामुळे लिलावधारकास 
उक्त वाळूगटातून दि.२२/४/२०१७ रोजीनंतर वाळूचे उत्खनन करता आले नाही. 


०३. शासन निर्णय, दि.१२/३/२०१३ मधील (बी) (3) अनुसार लिलावाची १/४ रक्‍कम 
वगळता उर्वरित ३/४ रक्‍कम लिलावधारकाने लिलावाच्या दिवसापासून १५ दिवसांच्या आत 
शासनजमा करणे आवश्यक होते. परंतु लिलावधारकाने लिलावाची उर्वरित रक्‍कम शासन 
निर्णयामधील तरतूदीनुसार शासनजमा HSA नाही. त्यामुळे शासन निर्णयामधील परिच्छेद (बी) (३) 
येथील तरतूदीनुसार लिलावाच्या सर्वोच्च बोलीच्या १/४ रक्‍कम रुपये रू.१६,६३,४०५/- (रुपये सोळा 
लाख FAS हजार DRA पाच फक्त) एवढी रक्‍कम जप्त करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 
तसेच, मा.राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नवी दिल्ली यांचे दि.१९/४/२०१७ रोजीच्या आदेझ्ञानुसार 
दि.२१/०४/२०१७ रोजीच्या शासन पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार नदीपात्रातील वाळू/रेती गटातून 
सक्कान पंपाद्वारे होणारे वाळू उत्खनन बंद करण्यात आल्यामुळे दि.२२/४/२०१७ नंतर वाळूगटातून 
लिलावधारकास उत्खनन न करता आलेल्या वाळूची प्रमाणशीर रक्‍कम रु.३४,५९,६८१/- (रुपये 
चौतीस लाख एकोणसाठ हजार Wel एक्क्याऐंशी Had) परत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनि-३८/०८२०/प्र.क्र.८८/ख-१ 


०४. लिलावधारक श्री.वर्धभान जयपाल अवधूत यांनी लिलावाची रक्कम प्रत्यक्षात 
शासनाकडे जमा केल्याची व यापुर्वी ही रक्‍कम अदा केलेली नाही, याची खातरजमा करुन घेण्याच्या 
अटीवर उत्खनन न करता आलेल्या वाळूची प्रमाणशीर रक्‍कम रु.३४,५९,६८१/- (रुपये चौतीस लाख 
एकोणसाठ हजार सहाशे एक्क्याऐंशी फक्त) अदा करण्यास या झासन ज्ञापनाद्वारे शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


०५. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता "०८५३-अलोहयुक्‍्त 
खाणी व धातुझास्त्रीय उद्योग" १०२-खनिजाबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन,९००, अलोहयुक्‍्त 
खाणकाम व धातुझास्त्रीय उद्योग-वजा परतावे (00) (०१) वजा परतावे (०८५३ ००८६) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीमधून खर्ची टाकून भागविण्यात यावा. 

०६. सदर झासन ज्ञापन, वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, 
दि.८/८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-२ नुसार 
महसूल व वन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


०७. सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०७१७३२४८२६१९ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
5 H IVAJ | S O N AJ | ONC ove OF HAART cou=REVENUE AND FORESTS 


2.5.4.20=fa37c7e079f23b78a27c84b9d6e46f94d549fc7 9bal 70d5815f3619617b133 
13, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


CHOURE sa ran nanan 
(शिवाजी चौरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 
प्रत-: 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन 
लाईन्स, मुंबई-४०० ०२०. 

३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन लाईन्स, 
मुंबई-४ ०00 0२०, 


४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

५) वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-३/६/१४ कार्यासने) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

६) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७ निवडनस्ती (कार्यासन “ख*), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


